वाचा - 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), 
(शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य 
सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त 
पदांची यादी प्रसिद्ध करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२४/प्र.क्र.०२/प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १६ जुले, २०२४ 


१. aed निर्णय क्र. बदली ३१२४/प्र.क्र.०२/प्रशा २, दिनांक ०४.०६.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


शासन निर्णय दिनांक ०४/०६/२०२४ मध्ये गट ब मधील संवर्गातील बदलीपात्र अधिकारी तसेच Raq 
पदांची पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


श्री.संजय ज्ञानेश्वर जावीर, श्रीम. किरण जयप्रकाश कुंवर व श्री. अरविंद भालचंद्र मोहरे 
उपशिक्षणाधिकारी यांची पदोन्नती असल्याने त्यांचे नांव बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादीतून 
वगळण्यात येत आहे. 

श्रीम.किरण रापतवार, अधिव्याख्याता यांचा कालावधी ३ वर्ष ७ महिने ५ दिवस होत आहे. तसेच 
श्रीम.स्वाती पेटकर (विभुते) यांचा कालावधी ३ वर्ष ८ महिने २१ दिवस होत आहे. त्यामुळे त्यांची नांवे 
यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

श्रीम.वृषाळी गायकवाड, अधिव्याख्याता यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा काळावधी वगळून ३ वर्ष १३ दिवस 
होत आहेत. तसेच श्रीम.दिपाली वासोळे, अधिव्याख्याता यांचा कालावधी ३ वर्ष ३ महिने १६ दिवस 
होत आहे. त्यामुळे बदलीचे धोरणातील तरतदीनुसार अधिकाऱ्यांची संख्या ३०% पेक्षा जास्त होत 
असल्याने त्यांची नांवे बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादीतून वगळण्यात येत आहे. 

श्रीम.निळम पाटील, अधीक्षक (सारासे) यांची सन २०२३ रोजी विनंती बदलीने पदस्थापना झाळेली 
असल्याने त्यांचे नांव यादीतून वगळण्यात येत आहे. 

प्रशासन अधिकारी, शिक्षण आयुक्तालय यांच्या दि.१८/०६/२०२४ रोजी उपशिक्षणाधिकारी व 
अधीक्षक संवर्गातील रिक्‍त पदांची माहिती सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच उपरोक्‍त समाविष्ट व 
वगळण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या रिक्‍त पदांबाबत त्याप्रमाणे बदल होईल. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२४/प्र.क्र.०२/प्रशा-२ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१६११५६१२६७२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIJAY NIVRUTTI 


VIJAY N IVR UTTI क Vila¥ NIVRUTTI BHOSALE, C = 

BHOSALE OF MAHARASHTRA, OU= SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2024.07.16 12:07:43 +05'30" 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
) सर्व संचालक. 
४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

) सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. 

) सर्व शिक्षणाधिकारी. 

) गट-ब मधील सर्व बदलीपात्र अधिकारी. 


प्रत माहितीस्तव, 
१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
3. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र “ Rx” 


दि. ४/६/२०२४ 
रोजीच्या शासन 


(१९) उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
निर्णयातील रिक्‍त 


पदांचा तपशील 
n 


संदर पद रिक्त नाही. | 
णाधिकारी, पंचायत समिती येवला जि. नाशिक | | सदर पद रिक्त आहे. | 

गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती मालेगाव जि. नाशक सदर पद रिक्त आहे. 

सदर पद रिक्त नाही. 

सदर पद रिक्त नाही 


पशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी .प. FATE सदर पद रिक्त 
उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी (माध्य) जि. प. यवतमाळ ९ पद रिक्‍त आहे. 


शक्षणाधिकारी, पंचायत समिती केळापूर, जि. यवतमाळ १ रिक्‍त पं.स. केळापूर ऐवजी पं.स. 
पांढरकवडा येथे रिक्‍त आहे. 


सदर पद रिक्त 


समाज शिक्षणाधिकारी, योजना शिक्षण संचालनालय, पुणे २ रिक्‍त समाज शिक्षणाधिकारी ऐवजी 
उपशिक्षणाधिकारी असे वाचावे. 


११. | अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे. ३ रिक्‍त पदे रिक्त आहेत. र 
अधीक्षक, योजना शिक्षण संचालनालय, पुणे. |__| सदर पद रिक्त आहे. 


(२) अधीक्षक (सामान्य राज्य सेवा) 


“० 
2 


दि. ४/६/२०२४ 
रोजीच्या शासन 
निर्णयातील रिक्‍त 
पदांचा तपशील 


